अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.४२/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ जुले, २०१८. 


संदर्भ:- 9) जलसंपदा विभाग शासन आदेडा क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२७/आ (मंत्रालय), 
दिनांक ११/०६/२०१८. 
2) नियोजन विभाग शासन आदेशा क्र.इएसटी १०१८/प्र.क्र.४०/का.१४२७, 
दिनांक १५/०६/२०१८. 


शासन आदेशा 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 


श्रीमती उ.रं.गोतरणे, संशोधन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांना संदर्भाधिन क्रमांक १ येथिल 


आदेशान्वये जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांनी दिनांक १२/०६/२०१८ (AA) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त 


केले आहे. विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथिल आदेशान्वये श्रीमती उ.रं.गोतरणे यांना त्यांच्या नियमित 


पदस्थापनेचे तथा नियुक्तीचे आदेश निर्गमित होईपर्यंतच्या कालावधीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 


मुंबई येथे हजर होऊन दिलेले कामकाज पार पाडण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. 


सदर आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 


पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ TA HHA ४ (४) व ४ (4) नुसार अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयातील श्रीमती उ.रं.गोतरणे, संशोधन अधिकारी यांची सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने 


प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालयाचे नांव 
lira | २ ३ 
1 श्रीमती उ.रं.गोतरणे, संशोधन अधिकारी | संशोधन अधिकारी, 
(संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी | विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, 


संचालनालय, मुंबई या पदावर दिनांक 
१८/०५/२०१८ च्या आदेशान्वये तात्पुरती 
पदस्थापना देण्यात आली आहे). 


मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.४२/का.१४२७ 


३. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून 
त्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच कार्यमुक्‍्तीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदली केलेल्या पदावर 


तात्काळ रुजू व्हावे व त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारावा. 


8. बदली आदेझात बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाब आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 


तो अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी पात्र ठरेल. 


५. बदलीझालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित आहरण 
व संवितरण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सात दिवसांच्या आत 
करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्याच्या त्या महिन्याच्या वेतन 
देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित 
करु नये. तसेच अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय व शासनास 
पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची राहील. 
६. काही अधिकारी बदली आदेशाचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये 
अडथळा निर्माण होतो असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव, याबाबत दिरंगाई झाल्याचे व शासन आदेझाचा 
भंग झाल्याचे Meare आल्यास संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद 
घ्यावी. 

७. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या व 


रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 


C. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८०७१३१२२८२८१८१६ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Vanita ee 
Jadhav Sa 
(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्रीमती उ.रं.गोतरणे, संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.४२/का.१४२७ 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. मा.मंत्री (नियोजन)/मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, विक्रीकर आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

६. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


